भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (अनुसूचित 
जाती/अनुसूचित जमाती) उद्योजकांसाठी विशेष 
सामुहिक प्रोत्साहन योजनेतंर्गत अनु.जाती/जमाती 
उद्योजकांसाठी Flated Industrial Complex अंतर्गत 
गाळे आरक्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र लघु उद्योग 
विकास महामंडळाने (MSSIDC ) प्रस्तावित केलेल्या 
खर्चास मान्यता देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. साप्रोयो-२०१९/प्र.क.३८/उद्योग-८, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० मार्च, २०१९. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्र. साप्रोयो-२०१५/प्र.क्र. १३३/उद्योग-८, 
दि. ११.०२.२०१६ 
२) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्र. साप्रोयो-२०१५/प्र.क्र. १३३/उद्योग-८, 
दि. ११.०५.२०१६ 
३) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र. उसं/एससी-एसटी योजना/मऊविकेऔ/प्रका/२०१८/ अ-४१४, 
दि. १८ फेब्रुवारी, २०१९ 
४) शासन शुध्दीपत्रक, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्र. साप्रोयो-२०१९/प्र.क.३८/उद्योग-८, 
दि. २९.०३.२०१९ 


प्रस्तावना:- 


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे १२५ व्या जयंती निमित्त राज्यातील अनुसूचित 
जाती/अनुसूचित जमाती उद्योजकांना उत्तेजन देऊन त्यांना स्वयंपूर्ण व आर्थिक दृष्टयां स्वावलंबी करण्याच्या 
उद्देशाने संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णय दि. ११.०२.२०१६ अन्वये नवीन योजना कार्यान्वीत करण्यात 
HSA आहे. सदर योजनेच्या अनुषंगाने दि.२९.०३.२०१९ च्या शुध्दीपत्रकानुसार Flated Industrial 
Complex अंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील उद्योजकांसाठी गाळे आरक्षित 
करण्यासाठी महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाने (MSSIDC ) प्रस्तावित केलेल्या रु.९.५० कोटी 
इतक्या खर्चाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याबाबत व त्यानुषंगाने सदर रक्‍कम महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास 
महामंडळास (MSSIDC ) अदा करण्याबाबत उद्योग संचालनालयाने संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
Flated Industrial Complex अंतर्गत महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळामार्फत 
(MSSIDC ) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (॥/॥॥)९७ क्षेत्रातील ठाणे,अहमदनगर आणि पुणे येथील 
महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाच्या भुखंडावर उद्योजकांसाठी दिर्घ मुदतीच्या करारान्वये 886 
Galas बांधून उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. सदर Flated Industrial Complex मध्ये भारतरत्न डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामुहिक प्रोत्साहन योजनेच्या शासन निर्णय दि.११.०२.२०१६ मधील मुद्या 


झासन निर्णय क्रमांकः साप्रोयो-२०१९/प्र.क.३८/उद्योग-८, 


क्र.११ मध्ये संदर्भाधीन क्र.४ येथील शासन शुध्दीपत्रक दि.२९.०३.२०१९ अन्वये करण्यात आलेल्या सुधारित 
तरतुदीस अनुसरुन अनु.जाती/जमाती प्रवर्गातील उद्योजकांसाठी एकूण गाळयांपैकी २०% गाळे 
कायमस्वरुपी आरक्षीत करुन त्यांना ३० वर्षाच्या भाडेतत्वावर देण्याबाबत महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास 
महामंडळाने (MSSIDC) प्रस्तावित केले आहे. त्यानुसार प्रस्तावित गाळयांच्या बांधकामासाठी रु.९.५० कोटी 
इतक्या खर्चाच्या प्रस्तावास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार सदर रक्‍कम महाराष्ट्र लघु उद्योग 
विकास महामंडळास (MSSIDC ) वर्ग करण्यात यावी. 

२) सदर मागणीपोटी होणारा खर्च मागणी क्र. के-७, मुख्यलेखाशिर्ष २८५२ उद्योग ८० सर्वसाधारण ७८९, 
अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) (०१) अनुसूचित जातीच्या उद्योजकांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर प्रोत्साहन योजना (योजनांतर्गत ) (२८५२ए००४ ) या लेखाशीर्षाखाळील सन २०१८-२०१९ या 
आर्थिक वर्षातील उपलब्ध तरतूदीतून रु.८.०० कोटी (अक्षरी रु. आठ कोटी फक्त) तसेच “मागणी क्र. टी-५, 
मुख्य लेखाशीर्ष-२८५२, उद्योग ८०, सर्वसाधारण, ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) (०२) अनूसूचित 
जमाती प्रवर्गातील उद्योजकांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विशेष सामुहिक प्रोत्साहन योजना 
(योजनांतर्गत) २८५२ ए ०१३ ) ” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध 
तरतुदीतून रु.१.५० कोटी असा एकूण रु.९.५० कोटी (अक्षरी रूपये नऊ कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतका खर्च 
सन २०१८-१९ करीता मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 

3) सदरची तरतूद आहरित करण्यासाठी लेखाधिकारी, उद्योग संचाळनालय, मुंबई यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी व विकास आयुक्‍त (उद्योग) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर निधीच्या विनियोगाबाबत तसेच महालेखापाल यांच्या लोख्याशी 
खर्च ताळमेळ घालण्याची कार्यवाही करावी. सदर निधी प्रत्यक्षात वितरित झाल्यानंतर खर्चाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र महालेखापाल यांना पाठवून त्याची प्रत तसेच प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा वार्षिक मूल्यमापन अहवाल 
शासनास सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकाऱ्याची राहील. 

छो हा शासन निर्णय,वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग- 
2, दि.१७ एप्रिळ,२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग पहिला, उपविभाग- पाच मधील 
अ.क्र.१ येथील रकना २ मध्ये नमूद महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
तसेच सदर परिच्छेदामधील सर्व अटींचे पाळन करणे बंधनकारक असेल. 

4) प्रमाणित करण्यात येते की, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक , अर्थसं- 
२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३ दि.०२/०४/२०१८, अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दि.२५/०१/२०१९ व 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/२०१८-२०१९/(प्र.क्र.२३)/प्रशासन- 
१,दि.०६.०४.२०१८ व क्र.पुरक-२०१९ / प्र.क्र.२३ / प्रशा-१, दि.१/२/२०१९ ला अनुलक्षून सदर शासन 
निर्णयातील तपासणी सूचीतील लागू अटींची पूर्तता होत असल्याने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः साप्रोयो-२०१९/प्र.क.३८/उद्योग-८, 


६) सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०३३०१७००४६९६१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशांनुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shraddha Deven Kocharekar 
S h [| ते d d h a D ) eve al DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industries 
Energy and Labour Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=189da489d797e1 e6a67b7d97496ef70683916299ea 


Ko C h a re ka [| b51c867c5a13147d142a80, cn=Shraddha Deven Kocharekar 


Date: 2019.04.01 16:13:04 +05'30' 


(श्रध्दा कोचरेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. सर्व संबंधित मा. मंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सर्व संबंधित मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
५. सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळामार्फत (MSSIDC), मुंबई 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र, मुंबई. 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२ महाराष्ट्र, नागपूर. 
११. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
१२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-२ महाराष्ट्र, नागपूर. 
१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१४. निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी, मुंबई. 
१६. विकास आयुक्त तथा उद्योग संचालक, नवीन प्रशासन इमारत, पहिला मजला, मंत्रालय, 
मुंबई. 
१७. Dalit Indian Chamber of Commerce & Industry. 
१८. सर्व कार्यासने, उद्योग विभाग, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


